जिल्हा क्रीडा अधिकारी, गट-अ व तालुका 
क्रीडा अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीसंदर्भात. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संक्रीआ-१३२२/प्र.क्र.१६८/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ११ जानेवारी, २०२३ 


शासन आदेशा - 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधीळ कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार व 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या लगत वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, खाळील 
तक्त्यात नमूद क्रीडा व युवक सेवा संचाळयनाळयाच्या आस्थापनेवरील जिल्हा क्रीडा अधिकारी, 
गट-अ व तालुका क्रीडा अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) या संगर्वातीळ अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर 
स्तंभ क्रमांक - ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर, त्यांच्या विनंतीनुसार, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत 
आहे :- 


अ.क्र. नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
za २ ३ 8 
i श्रीमती वर्षा शिदे (साळवी), | जिल्हा क्रोडा अधिकारी, आपापसातील 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी, | मुंबई हहर बदलीने 
अमरावती 
२ | a. अभय चव्हाण, जिल्हा क्रीडा | जिल्हा क्रीडा अधिकारी, 
अधिकारी, मुंबई शहर अमरावती 
३ | श्रीमती सुनंदा पाटील , जिल्हा । जिल्हा क्रोडा अधिकारी, रिक्‍त पदावर बदलीने 
क्रीडा अधिकारी, नंदूरबार नाशिक 
तालुका क्रोडा अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
| श्री. मार्क धरमाई, तालुका क्रोडा तालुका क्रोडा अधिकारी, | रिक्‍त पदावर बदलीने 
अधिकारी, मुक्ताईनगर, जि. | अंधेरी, जि. मुंबई उपनगर 
जळगाव 


शासन आदेडशा क्रमांकः संक्रीआ-१३२२/प्र.क्र.१६८/क्रीयुसे-२ 


२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांनी उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व 
बदली झालेले अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची 
खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
३. सदर आदेश बदली अधिनियम २००५ मध्ये नमूद कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतुदीनूसार 
व बदलीस सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लगत वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०११११८४५५४५०२१ असा आहे. हा 
शासन आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात आला आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ramdas Ganpat : 
Dhumal 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


२. संबंधित उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा 
३. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
४ 


. संबंधित सर्व अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी- 
५. मा. मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
६. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
७.कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे -१/३). 


८.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


